सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने 
६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना अनुदानाचे वाटप. 
मागणी क्र. एल-३-२४१५,(०३)(०२) मुख्य लेखाशिर्ष-२४१५ ०६२४. 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६-सहाय्यक अनुदान (वेतन) 
(सहावा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२२ /प्र.क्र.१८ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, ASHI पथ, 
फोर्ट,मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२३ 


शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र. प्रशिक्षण-२०९२३/प्र.क्र. ८४५/०९, दि.१७.०९.१९९३. 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१,दि. २३.९.१९९८. 
3) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 
8) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२. 

५) शासन निर्णय क्रमांक अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१८/आस्था १५, दिनांक २०.०४.२०२२, दि. १७.०५.२०२२, 
दि.१५.०७.२०२२, दि.१८.१०.२०२२, दि. २३.११.२०२२ 


वाचा : १ 
२ 


~ 


Sewer 5-2 


प्रस्तावना - 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता २४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण ०१- 
पीकसंवर्धन, १२०, शासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (०३) (०२) ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र(अनिवार्य) 
(संकेतांक क्र.२४१५ ०६२४), (मागणी क्र. एल-३) अंतर्गत ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे यांना ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रु. ५८.८० लक्ष (रु. अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार फक्त) व ३६ 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन) साठी रु. ५९२७०.०० हजार (रुपये पाच कोटी ब्याण्णव लक्ष सत्तर हजार 
फक्त) असे एकूण रु.६५१५०.०० हजार (रुपये सहा कोटी एक्कावन्न लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी सहावा हप्ता वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी आतापर्यंत अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत ६ शासकीय 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांसाठी ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
७५ % मर्यादेत रु. ४४४५२.५०० हजार (रुपये चार कोटी चव्वेचाळीस लक्ष बावन्न हजार पाचछहो फक्त ) 
इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे . तसेच ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर ) या 
उद्दीष्टाकरिता ४२ % मर्यादेत रु.२४६९.६०० हजार (रुपये चोवीस लक्ष एकोणसत्तर हजार सहाही फक्त) 
इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आळे आहे. 


प्रष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१८/आस्था १५ 


२. आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करिता 9७% व 
३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) करिता २५ % इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यानुसार सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षात ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ७% 
मर्यादेत रु.४११.६०० हजार (रुपये चार लक्ष अकरा हजार सहाशे फक्त ) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 
या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या २५ % मर्यादेत रु. १४८१७.५०० हजार (रुपये एक कोटी 
अठ्ठेचाळीस लक्ष सतरा हजार पाचशे फक्त) असे एकूण रु. १५२२९.१० हजार (रुपये एक कोटी बावन्न लक्ष 
एकोणतीस हजार शांभर फक्त) इतका निधी सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे सहा ग्रामसेवक 
प्रशिक्षण केंद्रे यांना सहावा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. 

३. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक , ग्राम विकास विभाग, क्रमांक 
प्रशिक्षण- ११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभाग क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
सूचनांच्या अनुंषगाने उपायुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती 
विभाग यांनी सदर प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ 
क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 

४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच बाबींवर खर्च 
करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्त (आस्था) विभागीय 
आयुक्त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही तात्काळ सादर करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

५. हा खर्च मागणी क्र .एल ३,"२४१५, कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण(०१)पीक संवर्धन १२०- शासकीय 
संस्थांना सहायक अनुदाने (०३) (०२) ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र अनिवार्य संकेतांक क्र . (२४१५ ०६२४ ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि तो यावर्षी लेखाशिर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा . तसेच सदर खर्च त्याच 
संकेतांकाखाली खर्च पडतो आहे या बाबत ताळमेळ घालून खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा 
शासनास कळवावे.सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित उपायुक्‍त (आस्थापना) हे 
काम पाहतील. 

६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन / वेतनेतर बाबींवर 
प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम उपलब्ध 
करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतन / वेतनेतरकरिता दरमहा किती अनुदान आवश्‍यक आहे याची 
पूर्वसूचना संबंधित आयुक्त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतन / वेतनेतरकरिता 
अनुदान वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१८/आस्था १५ 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा अधिकार 
महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ नागपूर यांना राहील व 
त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / संस्था, मदत / सुविधा 
पुरवतील. 
८. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग १ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार 
शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या उप विभाग - ३ मधील अ.क्र. ४ परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ६८३/व्यय-१५, दिनांक १५.१२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१०९१०४३१९११२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 
email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, 
JOSHI = 
Date: 2023.01.09 17:03:42 +05'30" 
(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- 

१. महासंचालक, UIA चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 

२. विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर,अमरावती व औंरगाबाद (प्रत्येकी २ प्रती) 

३. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 

४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, नागपूर,अमरावती व औंरगाबाद 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, बुलढाणा, जालना, परभणी व चंद्रपूर. 

६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 

७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 

९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मांजरी फार्म पुणे, कसबाबावडा कोल्हापूर, 
जालना, परभणी, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर, व बुलढाणा. 

१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 

११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२२/प्र.क्र.१८/आस्था १५ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय क्र.अनुग्रा-२०२२/प्र.क्र. १८/आस्था-१५, दि. ०९ जानेवारी, २०२३ 


सन 2022-23 या कालावधीतील सहाव्या हप्त्याचे वितरण (रुपये हजारात) 


अ.क्र. | ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राचे नाव वेतन वेतनेतर 
बि मांजरी फार्म, पुणे ३३८१.५० ५७.०० 
२ | कसबा बावडा, कोल्हापूर २१८२.०० १८.०० 
अ | विभागीय आयुक्त, पुणे ५५६३.५० ७५.०० 


जालना २४४८.०० ३६.५० 
परभणी २४२६.०० ७१.०० 
५ | सिदेवाही, चंद्रपूर ९७२.०० १३५.५० 
क | विभागीय आयुक्त, नागपूर ९७२.०० १३५.५० 
= | विभागीय आयुक्त, अमरावती ३४०८.०० ९२.८९ 


एकूण (अ--ब--क--ड) १४८१७.५० ४११.६० 


(1 R M | LA Digitally signed by URMILA JOSHI 
DN: cn=URMILA JOSHI, o=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, ou, 


J O S H | email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.01.09 17:05:40 +05'30' 
(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


